महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः असप-१२२१/प्र.क्र.६२/का.१४ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: ०१ फेब्रुवारी, २०२३. 


संदर्भ:-१) शासन Bea, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.कअनि-१११८/प्र.क्र.३०/१४-ब, 
दि.२५.०५.२०१८. 
२) शासन आदेडा, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.असप-१२२१/प्र.क्र.६२/१४, 
दि.३१.०५.२०२१. 
3) शासन आदेडा, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.असप-१२२१/प्र.क्र.६२/१४, 
दि.२९.१२.२०२१. 


आदेडा 
श्रीमती शारदा सं.पाटील, कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग यांची संदर्भ क्र.१ च्या आदेशान्वये 


राज्य माहिती आयोग, कोकण, खंडपीठ, नवी मुंबई येथे प्रतिनियुक्तीने दोन वर्षाच्या कालावधीसाठी नियुक्‍ती 
करण्यात आली होती. तद्नंतर श्रीमती शारदा सं.पाटील, कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग यांची संदर्भ 
क्र.२ अन्वये अवर सचिव पदावर पदोन्नती देण्यात येऊन, त्यांची राज्य माहिती आयोग, कोकण, खंडपीठ, नवी 
मुंबई येथे प्रपत्र बढतीने नियुक्ती करण्यात आळी आहे. सदर प्रपत्र बढतीस संदर्भ क्र.३ अन्वये 
दि.३०.११.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 

२. आता, या आदेशान्वये श्रीमती शारदा सं.पाटील, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग यांची राज्य 
माहिती आयोग, कोकण खंडपीठ, बेलापूर, नवी मुंबई यांचे कार्यालयातील “अवर सचिव” या पदावरील 
प्रतिनियुक्‍तीस दि.०१.१२.२०२२ पासून पुढे १ वर्ष म्हणजेच दि.३०.११.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२०११६५८३३७२०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


PRASHANT 
SHRIDHAR SHELAR 
(प्र. श्री. होलार ) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
२) अ.मु.स (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 
४) अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग, मंत्रालय, 
मुंबई-३२. 
५) सह/उप सचिव (आस्थापना/कार्यासन-६), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
६) श्रीमती शा.सं.पाटील, अवर सचिव (विभागामार्फत) 
७) कार्या.१४ संग्रहार्थ. 


